संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व वृध्द 
भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य योजना 
जिल्हा आस्थापना वेतन व वेतनेतर खर्चासाठी 
जानेवारी व फेब्रुवारी, २०२४ करीता 
अनुदानाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२३/प्र.क्र.४३/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २६ फेब्रुवारी, २०२४. 
वाचा :- 


१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, H209¢ विसयो./प्र.क्र.६२/ विसयो, 
दिनांक २०.०८.२०१९. 

२. शासन परिपत्रकवित्त , विभाग-अर्थसं.क्र ,२०२३.क्र.प्र/४०-अर्थ/३.दि ,१२.०४.२०२३. 

३. झासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, विसयो -२०२३/प्र.क्र.४३/विसयो, दिनांक 
२१ एप्रिल ,२०२३, ,मे २३ २०२३, १० जुले, २०२३, ०९ ऑगस्ट ,२०२३, १५ सप्टेंबर, २०२३, 
२७ ऑक्टोबर, 2023, ,डिसेंबर 292023 dod फेब्रुवारी ,२०२.४ 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा 
आस्थापनेसाठी रुपये ११७,१८,६२,०००/- (रुपये VHat सतरा कोटी अठरा लक्ष बासष्ट हजार 
फक्त) व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये 
४६,७४,७०,०००/- (रुपये शोहेचाळीस कोटी चौऱ्याहत्तर लक्ष सत्तर हजार फक्त ) इतकी 
अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. आता वित्त विभागाने मंजूर अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीमधून ०१-वेतन, ०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी व १३-कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टासाठी संजय 
गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी रुपये ९,९१,५४,२००/- (रुपये नऊ कोटी 
एक्याण्णव लक्ष चोपन हजार दोनशे फक्त) व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील 
आस्थापनेसाठी रुपये ३,७८,३८,६००/- (रुपये तीन कोटी अट्ट्याहत्तर लक्ष अडतीस हजार Vert 
फक्त) इतका निधी बिम्स प्रणालीवर वितरीत केला आहे. सदरहू निधी सर्व विभागीय आयुक्‍त 
कार्यालयांना माहे जानेवारी व फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीकरीता ०१-वेतन, ०६- दूरध्वनी, 
वीज व पाणी व १३-कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टासाठी या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या 
विवरणपत्राप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सर्व विभागीय आयुक्त यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र 
-अव ब प्रमाणे वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या अधिपत्याखालील जिल्ह्यांना त्यांच्या 
आवऱ्यकतेनुसार करावे व जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील तालुक्यांना अनुदानाचे 
आवड्यकतेनुसार वाटप करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२३/प्र.क्र.४३/विसयो 


३. सदरहू वितरीत अनुदान संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी 
"मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, जिल्हा प्रशासन ०९३, जिल्हा (०१), सर्वसाधारण 
आस्थापना” या लेखाशीर्षाखाळी आणि वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेच्या 
खर्चासाठी "मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाज्ीर्ष २०५३, इतर प्रशासन ०९४, (०१), इतर 
आस्थापना, (०१) (०१) वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापना खर्च 
(2043 ११७८)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 

४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत 
त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी . 
त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या 
कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या 
विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र 
महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास 
व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच 
उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 

षु. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२ एप्रिल, २०२३ अन्वये विभागांना दिलेल्या प्रशासकीय प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥६॥8॥/959॥॥9.90९.॥)॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२२६१२०८४४४१२२ असा 
आहे. हा आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
PRASHANT --.. 
PUNDLIK WAGH © ces: 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


=Maharashtra, 
8B 296ESESD814FF5976561 A3EC66D875AEB425D735 
SHANT PUNDLIK WAGH 
+05'30' 


प्रति, 


सर्व विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती. 


Cc AW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२३/प्र.क्र.४३/विसयो 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: विसयो-२०२३.क्र.प्र/४३,विसयो/ दिनांक २६ फेब्रुवारी ,२०२४ 


सोबतचे विवरणपत्र माहे जानेवारी व फेब्रुवारी, २०२४ करिता अनुदानाचे वाटप. 
विवरणपत्र- अ 


मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, जिल्हा प्रशासन ०९३, जिल्हा (०१), 


सर्वसाधारण आस्थापना” 

(रुपये रुपयात) 
अ.क्र. बि. ती संगणक सांकेताक 09 वेतन वीज व पाणी | कार्यालयीन 
चि (०१) (०१) (२०५३ १११३) | १५८७२९०० १०५००० १०५३९०० 
२ कोकण  ।|(0१) (०२) (२०५३ ११२२) | १५२४३२०० २०५२०० ११३५५०० 
3 नाशिक (०१) (०३) (२०५३ ११३१) १७६४५८४० २१६००० ११९५२०० 
1 (०१) (०४) (2043 ११४२) १४५२३४४० २६२८०० १४५४१०० 
4 अमरावती ।(?१) (०५) (२०५३ ११५१) | १५२३७०४० १८७२०० ७७२५०० 
& fee. संभाजीनगर [(09) (०६) (२०५३ ११६९) | ११९९६०८० ३१३४०० १७३४९०० 

९०५१८५०० | १२८९६०० | ७३४६१०० 
विवरणपत्र- ब 


मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, इतर प्रशासन ०९४, (०१), इतर आस्थापना, 


(09) (०१) वृध्द भूमीहीन शोतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापना खर्च (२०५३ 


११७८)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


(रुपये रुपयात) 
अ.क्र. | विभागीय आयुक्‍त ०१ वेतन Palit ० 

a | पुणे ६१८८९३३ ६०५० १११४५० 

२ कोकण ६१८८९३३ ६०५० १११४५० 
3 नाशिक ६१८८९३३ ६०५० १११४५० 
४ नागपूर ६१८८९३३ ६०५० १११४५० 
4 अमरावती ६१८८९३४ ६०५० १११४५० 

६ | औरंगाबाद ६१८८९३४ ६०५० १११४५० 
एकूण ३७१३३६०० ३६३०० ६६८७०० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


